धुळे येथे दिनांक ०६/०१/२०१३ रोजी झालेल्या 
दंगलीची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी उच्च 
न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधिशांची नियुक्ती 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०७१३/ प्र.क्र. ३०/ विज्ा-२ 


३० वा मजला, सेंटर-१, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई -४०० ००५. 
तारीख: १५ मार्च, २०१३. 
धुळे शहर येथे दिनांक ०६/०१/२०१३ रोजी आझाद नगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील चैनी रोड, 
मच्छीबाजार परिसर, येथील हॉटेलमध्ये खाद्यपदार्थाचे बिल न दिल्याने वाद निर्माण होवून हॉटेल 
मालक, त्यांचे नोकर व तेथील युवकांमध्ये वाद निर्माण झाला. याठिकाणी मिश्र लोकवस्ती असल्यामुळे 


या घटनेची प्रतिक्रिया मोठया प्रमाणात उमटली व धुळे शहरात जातीय तणाव निर्माण होवून त्याचे 


रुपातंर दंगळीत झाले. त्यामुळे या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय-- 


१. धुळे शहर येथे दि. ०६/०१/२०१३ रोजी झालेल्या दंगलीची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी 
शासन श्री. श्रीकांत सी. मालते, निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय यांची एक सदस्यीय समिती नियुक्‍त 


करीत आहे. 


२. सदर चौकशीची मुदत ३ महिन्याची राहील. 


३. सदर चौकशीची कार्यकक्षा खाळीलप्रमाणे असेल. 


१) धुळे AEX येथे दिनांक ०६.०१.२०१३ रोजी दंगल घडण्यास कारणीभूत झालेली 
परिस्थिती आणि घटनांचा क्रम. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०७१३/ प्र.क्र. ३०/ विशा-२ 


2) सदर दंगल घडविण्यासाठी प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्षरित्या, व्यक्‍ती/ व्यक्तींचा गट किंवा संघटना 


कारणीभूत होती काय ? 


3) सदर दंगलीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आणि 


पोलीस यंत्रणेने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेले नियोजन व तयारी पुरेशी होती 
किंवा कसे ? 
४) सदरहू परिस्थिती हाताळताना पोलीस गोळीबार समर्थनीय आणि योग्य कार्यपध्दतीचे 


पालन करुन झाला होता किंवा कसे ? 


५) वर नमूद केलेल्या मुद्दा क्रमांक २, ३ व ४ बाबत जबाबदारी निश्चित करणे 


६) अशा घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व पोलीसांनी करावयाच्या 


कायमस्वरुपी उपाययोजना सुचविणे. 


७ सदर घटनांच्या अनुषंगाने अन्य इतर महत्वाची शिफारस सूचीचा मजकूर लिहा. 


४. चौकडी समितीचे मानधन व इतर सवलतीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश काढण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०३१५१८५११६०४२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush Shamrao 


Gh 
An ku 5 h DN. CN = Ankush Shamrao Gharge, 


C =IN, S = MAHARASHTRA, O = 
Sham rao GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = HOME 

Reason: | am the author of this 


G h arg e document 


Date: 2013.03.15 19:55:23 +05'30' 


(अं. शा. घार्गे) 


उप सचिव, गृह विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०७१३/ प्र.क्र. ३०/ विशा-२ 


प्रत, 


94) 


राज्यपालांचे सचिव, 


मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 


उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 


मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 


राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 


अपर मुख्य सचिव, (गृह), जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई-०५, 


प्रधान सचिव, (विधी व परामर्शी), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


सचिव (विशेष), जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई-०५, 


उप सचिव, विज्ञा-२, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई-०५, 


जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, 
पोलीस अधीक्षक, धुळे , 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १ मुंबई, 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १ मुंबई, 
जिल्हा कोषगार अधिकारी, धुळे, 


वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, (अर्थसंकल्प-११ / व्यय-७), 


प्रोथोनोटरी आणि सिनियर मास्टर, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा) मुंबई, 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाख) मुंबई, 


विभागीय आयुकत, नाशिक विभाग, नाशिक, 


श्री. श्रीकांत सी. मालते, चौकशी अधिकारी तथा निवृत्त न्यायाधिश, उच्च 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०७१३/ प्र.क्र. ३०/ विशा-२ 


२३) न्यायाळय, शुभदा, प्लॉट क्रमांक -- ८१, सेक्टर -- एन-४/एच, सिडको, 
औरंगाबाद -३, 


२४) निवड नस्ती, विशा-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


